गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
औरंगाबाद अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ या कार्यालयातील 
नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि. ०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२२/(७७/२०२२)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-२९/०८/२०२२ 


पहावे: १ शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२२/(७७/२०२२)/लपा, दिनांक २३.०३.२०२२ 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. शा.नि.क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८/०८/२०२२ 
३) अधिक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ यांचे दि.२९.०७.२०२२ 
प्रस्तावना :- 


संदर्भ क्र. १ अन्वये अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, SG लघु पाटबंधारे विभाग, लातुर या कार्यालयातील व त्या अंतर्गत उप विभाग 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १६० पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १० 
पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि. ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली आहे. 

संदर्भाधीन क्र.२ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकिय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट 
असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय :- 
लपा कार्यासनाच्या अखत्यारितील खालील परिशिष्ट मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जलसंपदा विभागाच्या HRMS 
प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेवून कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी व रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
अ.क्र कार्यालयाचे नाव नियत रुपांतरित लेखाशिर्ष 
अस्थायी । अस्थायी 
आस्थापने | आस्थापने 
वरील वरील 
पदे पदे 
१ | अधीक्षक अभियंता, बीड । ago १० अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबं प्रकल्प मंडळ, 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
परळी वैजनाथ लघु पाटबंधारे विभाग, लातूर कार्यालयातील व त्याअंतर्गत 
अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
विभाग लातूर व आस्थापनेवरील पदांवरील वेतनाचा खर्च मागणी क्रमांक 
त्याअंतर्गत उपविभाग. आय-५, (नियत अस्थायी आस्थापना) मुख्य लेखाशीर्ष 


४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
(८०) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(७७/२०२२)/लपा 


उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर वेतनावरील 
खर्चासाठी भाग भाडवली अंडादान,(०४)(०५), गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान ,(४७०१ आय २०४) (दत्तमत) व मागणी क्रमांक 
आय-५, (रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना) प्रधानशिर्ष-४७०२, 
लहान पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर क्षेत्रातील गुंतवणूका (००)(०४), गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली 
अंशदान,(४७०२ ४९९२)" या लेखा शिर्षाखाली टाकावा व 
उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 


१) रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 
२) उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे सहा 
महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झालेली नसतील. 
४ कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद, यांचे कार्यालयाने 
उपलब्ध करुन दिलेल्या प्रस्तावामधील पदांची संख्या /पदामधील घट /पदामधील वाढ /सेवानिवृत्ती 
इ.माहिती अंतिम /अचूक आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर 


करण्यात यावा. 


या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांपैकी नियत व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा 

खर्च रकाना क्र.४ मध्ये नमूद लेखा शिर्षाखाली टाकावा व उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. हा शासन निर्णय वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक -पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दिनांक १८/०८/२०२२ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 

आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८३०१५११५९६५२७ असा आहे. हा seat डीजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सहपत्र : परिशिष्टे १व २. 
प्रत :- 


Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2022.08.30 15:26:56 +05'30' 


(रेखा भवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


३. वित्त विभाग (व्यय - १२) / (अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई 


४. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
५. अधिक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ 


६. अर्थ-२ , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. ल.पा कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(७७/२०२२)/लपा 


परिशिष्ट-१ 
कार्यालयाचे नाव- अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,परळी वैजनाथ अंतर्गत लघु.पाटबंधारे विभाग, लातूर व 
त्यांतर्गत उपविभाग 
(शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२२१(७७/२०२२)/लपा, दि. २९/०८/२०२२ चे सहपत्र) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१.०९.२०२२ ते दि. २८.०२.२०२३ पर्यंत चालू ठेवणेबाबत 


अ.क्र कार्यालयाचे नांव पदनाम पदसंख्या 


छं २ ३ | ४ 


१ | लातूर पाटबंधारे विभाग लातूर कार्यकारी अभियंता 


उप कार्यकारी अभियंता 


oc] Oo}; -9 


कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/सहायक 
अभियंता श्रेणी २ 


विभागीय लेखापाल 


आरेखक श्रेणी-१ 


आरेखक श्रेणी-२३ 


१ 

१ 

आरेखक श्रेणी-२ १ 
१ 

१ 


प्रथम लिपिक 


वरिष्ठ लिपिक 4 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


भांडारपाल 


लघु टंकलेखक/निम्नश्रेणी लघुलेखक 


संगणक 


वाहन चालक 


8 
3 
q 
सहायक भांडारपाल १ 
१ 
३ 
१ 
१ 


नाईक 


शिपाई षु 


चौकीदार q 


एकूण ३४ 


१.१ | लघु पाटबंधारे उपविभाग, लातूर उप विभागीय अभियंता १ 


कनिष्ठ अभियंता /सहायक अभियंता श्रेणी-२/ ४ 
शाखा अभियंता 


आरेखक श्रेणी->३ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


-0०) -9 | A] OO} CK} -0 


वाहन चालक 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(७७/२०२२)/लपा 


शिपाई 
चौकीदार 


एकूण 


१.२ 


लघु पाटबंधारे उपविभाग, उदगीर 


उप विभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता /सहायक अभियंता श्रेणी-२/ 
शाखा अभियंता 


आरेखक श्रेणी-३ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


OO} A} लो. जि वणे CK] कॉ 


एकूण 


ae) 
(oN 


9.3 


लघु पाटबंधारे उपविभाग, शिरुर 
ताजबंद 


उप विभागीय अभियंता 


-O 


कनिष्ठ अभियंता /सहायक अभियंता श्रेणी-२/ 
शाखा अभियंता 


आरेखक श्रेणी-३ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


ज्र (कले. जक. O| A] की | oO 


एकूण 


Oo 
ios 


१.४ 


लघु पाटबंधारे उपविभाग, अहमदपूर 


उप विभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता /सहायक अभियंता श्रेणी-२/ 
शाखा अभियंता 


आरेखक श्रेणी-३ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


ल्वे क्ले A] O| - द. घि 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(७७/२०२२)/लपा 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


लघु पाटबंधारे उपविभाग, निलंगा 


उप विभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता /सहायक अभियंता श्रेणी-२/ 
शाखा अभियंता 


आरेखक श्रेणी-३ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


र्जे | A] आहो. OO} जे आणे. Oo 


एकूण 


me) 
os 


१.६ 


लघु पाटबंधारे सर्वेक्षण उपविभाग, 
लातूर 


उप विभागीय अभियंता 


-O 


कनिष्ठ अभियंता /सहायक अभियंता श्रेणी-२/ 
शाखा अभियंता 


आरेखक श्रेणी-३ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


नेत्र A} oO}; O| A] जने क | Oo 


एकूण 


-0 
ios 


१.७ 


पाटबंधारे सर्वेक्षण व अन्वेषण उप 
विभाग, अहमदपूर 


उप विभागीय अभियंता 


-O 


कनिष्ठ अभियंता /सहायक अभियंता श्रेणी-२/ 
शाखा अभियंता 


आरेखक श्रेणी-३ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


क्क 


६पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(७७/२०२२)/लपा 


वाहन चालक १ 
शिपाई २ 
चौकीदार १ 
उप विभागीय अभियंता शै 
एकूण १८ 
विभाग उप विभाग मिळून एकूण १६० पदे 
परिशिष्ट-२ 
(शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२२/(७७/२०२२)/लपा, दि. २९/०८/२०२२ चे सहपत्र) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत चालू ठेवणेबाबत 
अ.क्र कार्यालय पदनाम पदसंख्या पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ यांच्या अंतर्गत असलेल्या कार्यकारी अभियंता, लघु 
पाटबंधारे विभाग, लातूर व त्याअंतर्गत उपविभागीय कार्यालये. 
अ.क्र कार्यालय पदनाम पदसंख्या पदधारकाचे नांव सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
१ । लातूर लघु पाटबंधारे | पंप ऑपरेटर १ श्री. कुमार विभीषण विहिरे ३०.०४.२०२३ 
विभाग, लातूर पहारेकरी १ श्री. आदीनाथ सिताराम मुटकुळे । ३१.०७.२०२७ 
मजूर ०७ १श्री.नंदकुमार शंकर स्वामी २८.०२.२०२७ 
२)श्री.संगप्पा बाबुराव सनगले ३१.०३.२०२७ 
3)श्री.मधुकर नाराण मरडे ३१.०३.२०२५ 
४श्री.उद्धव गणपतराव जाधव ३१.०७.२०२३ 
५ोश्री.विष्णु आप्पाराव जाधव ३१.०७.२०२६ 
६)श्री.देवीदास शामराव निल्ले ३०.०४.२०२४ 
७श्री. अरुण दत्तात्रय शिंदे ३०.०४.२०२३ 
सफाई कामगार १ श्री. नसीम गफार शोख ३१.०७.२०३१ 
१० | एकृण पदे 


Digitally signed by Rekha Ajit Bhawar 
Date: 2022.08.30 15:27:30 +05'30' 


(रेखा भवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


